राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) या 
योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या भौतिक सुविधा या घटकासाठीची 
रक्‍कम संयुक्‍त खात्यात जमा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: रूसायो २०१६/प्र.क्र.१४७/विशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा: 

(१ उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : रूसायो २०१६/ प्र.क्र.१४७/विशि-३, 
दि. २७.०२.२०१८. 

(२) उच्वव तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : रूसायो २०१६/ प्र.क्र.१४७/विशि-३, 
दि. १२.१०.२०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक : - 


मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि. ०८ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत भौतिक सुविधा या घटकासाठी केंद्र हिळछ्यापोटी 
रु. १८,००,००,०००/- (रूपये अठरा कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त झाळेल्या सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणुन ४०% 
(रु. १२,००,००,०००/-) इतका निधी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात वितरीत करणे आवश्यक होते. 


२. तथापि, राज्य हिळऊ्यापोटी असणाऱ्या लेखाशिर्षामध्ये इतकी तरतुद उपलब्ध नसल्याने सदर 
लेखाशिर्षामध्ये शिल्लक असलेली रु. ५,३८,००,०००/- एवढी रक्‍कम उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये संचालनालयास उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील 
राज्य हिऱ्याची रक्‍कम पुर्ण करण्याकरिता उर्वरीत रु. ६,६२,००,०००/-एवढी रक्‍कम या आर्थिक 
वर्षात वरिल विद्यापीठांना वितरित करण्याकरिता राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता 
देण्यात आली आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ खाली दिलेला तक्‍्त्यामधील 
रकमेच्या वितरणामध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रूसायो २०१६/प्र.क्र.१४७/विशि-३ 


विद्यापीठाचे नाव 


केंद्र हिस्सा 
(६०%) 


राज्य हिस्सा 
(४०%) 


एकुण वितरित 
करावयाची 
रक्‍कम 


शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापुर 


६,००,००,०००/- 


४,००,००,०००/- 


आर्थिक 

वर्ष २०१७-१८ 
मध्ये वितरित 
करण्यात आलेली 
रक्‍कम 


आर्थिक 

वर्ष २०१८-१९ 
मध्ये वितरित 
करावयाची रक्‍कम 


२,६९,००,०००/- १,३१,००,०००/- 


१,३१,००,०००/- 


Sl. बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद 


६,००,००,०००/- 


४,००,००,०००/- 


आर्थिक 

वर्ष २०१७-१८ 
मध्ये वितरित 
करण्यात आलेली 
रक्‍कम 


आर्थिक 

वर्ष २०१८-१९ 
मध्ये वितरित 
करावयाची रक्‍कम 


२,६९,००,०००/- १,३१,००,०००/- 


१,३१,००,०००/- 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


६,००,००,०००/- 


४,००,००,०००/- 


आर्थिक 

वर्ष २०१७-१८ 
मध्ये वितरित 
करण्यात आलेली 
रक्‍कम 


आर्थिक 

वर्ष २०१८-१९ 
मध्ये वितरित 
करावयाची रक्‍कम 


४,००,००,०००/- 


४,००,००,०००/- 


आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये वितरित करावयाची 


एकुण रक्‍कम 


६,६२,००,०००/- 


Wa: 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital 


Siddharth : 
Kharat 


lly signed by Siddharth Kharat 
IN, o=Gi Of Mal 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 2092 990E 9482243006 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


harashtra, 
ducation 


Educatio! 
ostalCode=400032, 


1ec2962a9ca9b909643 1 70e56321cfd24, 
cn=Siddharth Kharat 
Date: 2018.11.06 15:48:44 +05'30' 


(सिध्दार्थ खरात ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रूसायो २०१६/प्र.क्र.१४७/विशि-३ 


२) प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठ. 
) 
) 
) 


७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सह सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व da शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


